कृषि पर्यवेक्षक (गट-क) संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र 
कृषि सेवा, गट-ब (कनिष्ठ) संवर्गात पदोन्नती. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कृषिआ १०१८/प्र.क्र.२४५/१६ओ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई -३२. 
तारीख: ०८ नोव्हेंबर, २०१९ 


संदर्भ :- १) सामान्य प्रशासन विभागाचे पत्र क्र. बीसीसी-२०१७/प्र.क्र.३१२/१/१६-ब, दि. २९.१२.२०१७ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना दि. २८.०४.२०१५, १६.०७.२०१५ व दि.१५.०६.२०१७. 
३) समक्रमांक दि.२३ जानेवारी, २०१९ चा शासन निर्णय 


शासन निर्णय :- 

कृषि पर्यवेक्षक (गट-क) संवर्गातील (वेतनश्रेणी रू. ९३००-३४८००--ग्रेड पे ४२००/-) खालील 
अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-ब (कनिष्ठ) (वेतनश्रेणी रू. ९३००-३४८००-ग्रेड पे ४४००/-) या संवर्गात 
त्यांना वाटप झालेल्या महसूली विभागात व प्रशासकीय सोईच्या दृष्टीने पुढील अटींच्या अधीन राहून निव्वळ 
तात्पुरती पदोन्नती देऊन त्यांची पदोन्नतीने पदस्थापना करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अधिकाऱ्याचे नांव जात । वाटप झालेला पदोन्नतीने पदस्थापना 
अ.क्र. सर्वश्री/श्रीमती प्रवर्ग महसूली 
विभाग 
श्री.मनोहर गंगाराम दाते औरंगाबाद कृषि अधिकारी, विभागीय कृषि 
धं aie इमाव eae Ne ह गावा 
जंगले , औरंगाबाद 
श्री.अनंत यशवंतराव का नागपूर कृषि अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी, 
: बेळूरकर 8 कोरची जि.गडचिरोली 
श्री.राजु रामकृष्ण दयात अमरावती । कृषि अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी, 
3 येवले : चिखली जि.बुलढाणा 
श्री.रमेडा भिमराव पुंडे ae नागपूर कृषि अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी, 
४. इमाव since xis 
चंद्रपूर जि. 


२. सदर पदोन्नती ही मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र. २७९७/२०१५ मध्ये दि.०४.०८.२०१७ 
रोजी दिलेल्या निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या व प्रलंबित असलेल्या 
विशेष अनुज्ञा याचिका क्र. २८३०६/२०१७ वरील मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून 
निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात खुल्या प्रवर्गात रिक्‍त असलेल्या पदांवर ज्येष्ठतेने देण्यात येत आहेत. 


३. सदर पदोन्नती ही निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपाची राहील व वरीष्ठ संवर्गात ज्येष्ठतेकरिता ती ग्राहय धरता 
येणार नाही. त्या संवर्गात वेतनाव्यतिरिक्‍त अन्य कोणतेही लाभ त्यांना मिळणार नाही. 


४. सदर पदोन्नती ही पदोन्नतीसंदर्भात विविध न्यायालयांत प्रलंबित असलेल्या याचिकांमधीलळ अंतिम 
निर्णयाच्या अधीन राहील. 

ष्‌. उपरोक्त अधिकाऱ्यांनी त्यांचा सध्याच्या पदाचा पदभार विभागातील निकटतम ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांकडे 
सोपवून १ महिन्याच्या आत पदोन्नतीच्या पदावर रूजू व्हावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिआ १०१८/प्र.क्र.२४५/१६ओ 
६. आयुक्‍त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरचे आदेश तात्काळ अंमलात येतील हे कृपया पहावे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९११०८१५०८५९७१०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


रग ‘ee Digitally signed by Sugriv Sambhaji Dhapate 
DN: c=I ment Of Mahi Ag 
ugriv Sambhaji == 
2.5.4.20=d02297491 
72da19 817151, 
D h serialNumber=fc102de27dc1b41e747ac6cbb491c4209459c3cf 
7 a pa e 340720ea98fd1d95b19c9165, cn=Sugriv Sambhaji Dhapate 


Date: 2019.11.08 15:10:11 +05'30° 


(सु. सं. धपाटे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे अ.मु.स., मंत्रालय, मुंबई 

२. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. आयुक्‍त (कृषि, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

५. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

६. मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा) ८, महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर. 

८. संचालक, वसंतराव नाईक कृषि व्यवस्थापन व प्रशिक्षण संस्था, (वनामती) नागपूर. 

९. उप सचिव (१२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१०. संबंधीत विभागीय कृषि सह संचालक ( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे) 

११. संबंधीत जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी/उपविभागीय कृषि अधिकारी ( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) 
पुणे) 

१२. कृषि सह संचालक, (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

१३. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी ( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे) 

१४. सर्व संबंधित अधिकारी ( व्दारा आयुक्त (कृषि) पुणे ) 

१५. निवड नस्ती /१६अञे. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


